गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामधिल 
अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, रोखशाखा 
कार्यासन तसेच कर्मचाऱ्यांना बसण्याच्या 
जागेतील विद्युत जोडणीत बदल करुन 
विद्युत जोडणीच्या कामाची (Providing 
Additional & Altretion to the 
Electrical Installation) व्यवस्था 
कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 
गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक:-१६ मार्च, २०२३ 


संदर्भ:- कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. काअ/दमुंविवि/स्विय/१४२/२०२३, दि. ०६/०१/२०२३. 


प्रस्तावना : 

मंत्रालयास दि. २१/०६/२०१२ रोजी लागलेल्या आगीमुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाची काही कार्यासने गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारतीतील ७ व्या मजल्यावर स्थलांतरीत 
करण्यात आली. तसेच, काही कार्यासने नवीन प्रशासकीय भवन येथील जागेत कार्यरत होती. सबब, 
विभागाची सर्व कार्यासने एकाच ठिकाणी कार्यरत राहुन कामकाजामध्ये कार्यक्षमता व गतिमानता यावी 
याकरिता सध्याच्या बैठकव्यवस्थेत बदल करुन नवीन जागा तयार करणे व विभाग कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दृष्टीने सुयोग्य व सुनियोजीत बनविणे आवश्‍यक झाले आहे. यास्तव, गो. ते. रूग्णालय 
संकुल इमारत येथील ७ व्या मजल्यावरील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या जागेचे नुतनीकरण 
करण्यात आलेले आहे. त्यास अनुसरुन, गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला येथे पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागामधिळ अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, रोखशाखा कार्यासन तसेच कर्मचाऱ्यांना 
बसण्याच्या जागेतील विद्युत जोडणीत बदल करुन विद्युत जोडणीच्या कामाची (Providing Additional 
& Altretion to the Electrical Installation) Gare करण्यासाठीच्या कामाकरीता सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग (विद्युत कार्यालयाने उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये उक्त कामांचे अंदाजपत्रक 
विभागास सादर केले आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 


शासन निर्णय :- 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल ७ वा मजला येथे पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागामधिल अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, रोखशाखा कार्यासन तसेच कर्मचाऱ्यांना बसण्याच्या जागेतील 
विद्युत जोडणीत बदल करुन विद्युत जोडणीच्या कामाची (Providing Additional & Altretion to the 
Electrical Installation) Saw करण्यासाठीच्या कामाकरीता कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई 
विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये विद्युत कामांकरिता एकूण रु. २७,७१,५२१/- 
(अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख एकाहत्तर हजार Waal एकविस फ़क्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केलेले 
आहेत. मागणी केलेल्या निधीमधून एकूण सेंटेज AG रक्‍कम वगळून उर्वरित रु. २५,६६,२२२/- (अक्षरी 
रुपये पंचवीस लाख सहासष्ठ हजार दोनठो बावीस फ़क्त) इतक्या निधीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


२. सदर कामास सक्षम प्राधिका-यांच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधिन राहुन त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे विद्युत कामांकरिता एकूण रु. २५,६६,२२२/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सहासष्ठ हजार 
दोनशे बावीस फ़क्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. 


कामाने Gener अंदाजित खर्च (रुपये) 


१) गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता | ४,०५,९२६.०० 
विभागामधिळ अवर सचिव, यांच्या जागेची दुरूस्ती व नुतनीकरण 
करण्यासाठी (Providing Additional & Altretion to the Electrical 
Installation) Aan कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 


२) ४% आकस्मिक खर्च १६,२३७.०४ 
३) १८% जी. एस. टी. ७५,९८९.३५ 
एकुण विद्युत खर्च ४,९८,१५२.३९ 
पुर्णांकात रक्‍कम (एकुण) ४,९८,१५२.०० 
अ.क्र. Say स्वरुप अंदाजित खर्च (रुपये) 
१) गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता | ३,८०,४०१.०० 


विभागामधिल कक्ष अधिकारी, यांच्या जागेची दुरूस्ती व नुतनीकरण 
करण्यासाठी (Providing Additional & Altretion to the Electrical 
Installation) Aan कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 


२) ४% आकस्मिक खर्च १५,२१६.०४ 

3) १८% जी. एस. टी. ७१,२११.०७ 
एकुण विद्युत खर्च ४,६६,८२८.११ 
पुर्णांकात रक्‍कम (एकुण) ४,६६,८२८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 


अ.क्र. कमाने स्वरुप अंदाजित खर्च (रुपये) 
१) गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता | ५,२७,८०४.०० 
विभागामधिल कर्मचा-यांच्या जागेची दुरूस्ती व नुतनीकरण करण्यासाठी 
(Providing Additional & Altretion to the Electrical Installation) 
व्यवस्था कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 
२) ४% आकस्मिक खर्च २१,११२.१६ 
३) १८% जी. एस. टी. ९८,८०४.९१ 
एकुण विद्युत खर्च ६,४७,७२१.०७ 
पुर्णाकात रक्‍कम (एकुण) ६,४७,७२१.०० 
अ.क्र. कामाने स्वरुप अंदाजित खर्च (रुपये) 
१) गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता | २,१३,१९२.४० 
विभागामधिल कर्मचा-यांच्या जागेची दुरूस्ती व नुतनीकरण करण्यासाठी 
(Providing Additional & Altretion to the Electrical Installation) 
व्यवस्था कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 
२) ४% आकस्मिक खर्च ८,५२७.७० 
3) १८% जी. एस. टी. ३९,९०९.६२ 
एकुण विद्युत खर्च 2,69, 628.92 
पुर्णाकात रक्‍कम (एकुण) २,६१,६३०.०० 
अ.क्र. कामाने स्वरूप अंदाजित खर्च (रुपये) 
१) गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला पाणी पुरवठा व स्वच्छता | ५,६३,७९६.७४ 
विभागामधिल रोखशाखा कार्यासनाच्या जागेची दुरूस्ती व नुतनीकरण 
करण्यासाठी (Providing Additional & Altretion to the Electrical 
Installation) Aa कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 
२) ४% आकस्मिक खर्च २२,५५१.८७ 
३) १८% जी. एस. टी. १,०५,५४२.७५ 
एकुण विद्युत खर्च ६,९१,८९१.३६ 
पुर्णाकात रक्‍कम (एकुण) ६,९१,८९१.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 


३. उपरोक्त एकूण निधी रु. २५,६६,२२२/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख सहासष्ठ हजार 
दोनही बावीस फ़क्त) मागणी क्र.”वाय-५, ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा, (००) ०९० - सचिवालय, 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (०१) (०१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७, २७ 
लहान बांधकामे (अनिवायी” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये ळेखाशिर्षाअंतर्गत सन 
२०२२-२३ मध्ये ४०५६८.००० लाख इतक्या अर्थसंकल्पित निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र. 
१०/इमा-२, दि. २५/०९/२०१९ मधील तरतुदीस अनुसरुन तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२ दि. २०/९/२०१९ च्या सोबतच्या वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ समोरील 
नियम क्रमांक १३४ (३) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त 
विभाग अ.सं. क्र.४४९/व्यय -०३ दि.३१/१२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१६१५१२०५०६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY D MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mah. ht 


2.5.4.20=7322cf22539d1c2a9ec41d18debd6: 
1b1822daa203eedff083386e6f6686c0F5, 


ym=2152EFO92ACE449908EC8295FC 
F5D4CE29D8973B, 

ber=CC816238ED3C914E2FA2E99D 

A4BCOBA4E1F6947AA23AD145E3DC6A46904 


(qa) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी 
प्रत: 


०१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -०१, मुंबई. 

०२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

०३.मा.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
०४.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 
०५.मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
०६.अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा. बां) मंडळ, मुंबई. 
०७.कार्यकारी अभियंता, (विद्युत) यांचे कार्यालय,दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग,सा.बां.विभाग, 
बांधकाम भवन,१ ला मजला, AMI रोड, फोर्ट, मुंबई. 
०८.उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
०९.उप सचिव (व्यय-०३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन -२२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव, VAT, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. क.अ. (पापु-०४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (पापु - ०२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


